सहायक वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) या 


संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: एमएफएस-२०२०/प्र.क्र.--१०६/ फ-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : of ऑगस्ट, २०२१. 


पहा :- 9) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर यांचे पत्र क्र. कक्ष-९/मवसे/मुले/नि.सु./ 
सवस॑/प्र.क्र.५/४२२/२०-२१, दि.१५/०६/२०२१. 
२) मा.उच्च न्यायालय,मुंबई यांचा याचिका क्र.२७९७/२०१५ मधील दि.४/०८/२०१७चा 
निर्णय. 
३) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दि.०७/०५/२०२१. 


शासन sear :- 


वन विभागातील, वनक्षेत्रपाळ, गट-ब संवर्गातील २६ अधिकाऱ्यांची सहायक वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ठ 
श्रेणी) या संवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नतीने नियुक्‍ती सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय 


सोईच्या दृष्टीने खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नांव मंजूर जात प्रवर्ग पदोन्नतीने प्रस्तावित पदस्थापना शेरा 
क्र महसूली 
संवर्ग 
1 १_| २ ३ pk | 4 ६ 
| प्रभाकर सदाशिव नागपूर अनु. जमाती । सहायक वनसंरक्षक (वन्यजीव) Rad 
आत्राम नागझीरा वनसंरक्षक वन्यजीव, पदावर 
भंडारा स्थित गोंदिया. 
२ | ए.एस.तांगडे औरंगाबाद अनु.जाती । सहायक वनसंरक्षक (तेंदू व क॑म्पा) Rad 
नांदेड पदावर 
३ | विलास रंगनाथ काळे पुणे भज-क = | Weld वनसंरक्षक-२, सा.व.वि., | रिक्‍त 
सांगली पदावर 
४ | कैलास मारुती गिते नागपूर भज-ड सहायक वनसंरक्षक (वन्यजीव) कक्ष | Raa 
२२ (८) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक पदावर 
(वन्यजीव), नागपूर 
५ | वृशाली बाळकृष्ण तांबे | औरंगाबाद | अनु.जाती | सहायक वनसंरक्षक (रोहयो व कॅम्पा) | रिक्‍त 
लातूर, उस्मानाबाद वन विभाग पदावर 
६ | Fea सुरेश झांजुणे पुणे खुला सहायक वनसंरक्षक (वनीकरण व रिक्त 
कॅम्पा) वन विभाग सातारा, सातारा । पदावर 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-२०२०/प्र.क्र.--१०६/ फ-८ 


अ. धिकाऱ्याचे नांव मंजूर जात प्रवर्ग पदोन्नतीने प्रस्तावित पदस्थापना शेरा 
क्र महसूली 
संवर्ग 
1 १_| २ ३ pk | षु ६ 
७ | प्रथमेश विठ्ठल हडपे नाशिक भज-ड सहायक वनसंरक्षक (वनीकरण व Rad 
वन्यजीव), यावल वन विभाग चोपडा | पदावर 
स्थित जळगाव 
८ । सोनल दत्तात्रयवळवी | कोकण-१ | अनु.जमाती | सहायक वनसंरक्षक-१ (सामाजिक । रिक्‍त 
वनीकरण) रायगड पदावर 
९ | पांडूरंग शिवाजीराव नागपूर विमाप्र सहायक वनसंरक्षक, नोडल सेल-१ | रिक्‍त 
पाखले प्र.मु.व.स. कार्यालय नागपूर पदावर 
णि ० | गणेशा धोंडीराम गिरी औरंगाबाद भज-ब सहायक वनसंरक्षक (जंकास व रिक्‍त 
कॅम्पा), किनवट नांदेड वन विभाग पदावर 
णि १ | सुधीर विनायक पुणे अनु. जाती | सहायक वनसंरक्षक (वनीकरण), रिक्त 
सोनवले महाबळेश्वर पदावर 
१२ | आशिष नारायणराव औरंगाबाद भज-ब सहायक वनसंरक्षक-२, सामाजीक । रिक्त 
हिवरे वनीकरण, नांदेड वन विभाग, नांदेड । पदावर 
१३ | रविंद्र बाबुराव अमरावती विमाप्र सहायक वनसंरक्षक (वन्यजीव), बोर | रिक्‍त 
कोंडावार व्याघ्रप्रकल्प स्थित पांढरकवडा पदावर 
१४ | शितल अमरसिग पुणे विजा-अ । सहायक वनसंरक्षक (मुल्यांकन-१), | रिक्‍त 
राठोड मुल्यांकन विभाग, पुणे पदावर 
१५ | गणेशा पाडूंरंग गांगोडे नाशिक अनु. जाती | सहायक वनसंरक्षक (जंकास व Rad 
कॅम्पा), मेवासी वन विभाग, मेवासी  । पदावर 
१६ | नवनाथ GRaT कांबळे पुणे अनु. जमाती | सहायक वनसंरक्षक (खाकुतो व रिक्त 
वन्यजीव), कोल्हापूर वन विभाग, पदावर 
कोल्हापूर 
qo | संदिप अशोक पाटील नाशिक इमाव उपविभागीय वन अधिकारी, संगमनेर | रिक्‍त 
पदावर 
१८ | कल्पना सिताराम कोकण-२ | अनु. जमाती | सहायक वनसंरक्षक (पश्चिम घाट), Rad 
वाघेरे बोरीवली, अपर प्रधान मुख्य पदावर 
वनसंरक्षक (वन्यजीव-पश्चिम) मुंबई 
यांचे कार्यालय 
१९ | विजय वसंतराव अमरावती खुला सहायक वनसंरक्षक, प्रकाष्ट रिक्त 
तळणीकर निष्कासन अधिकारी वणी स्थित पदावर 
पांढरकवडा 
२० | प्रभाकर सखाराम कोकण-२ खुला सहायक अनुवंश तज्ञ, वाडा स्थित रिक्त 
म्हस्के मुरबाड (ठाणे) पदावर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-२०२०/प्र.क्र.--१०६/ फ-८ 


अ. धिकाऱ्याचे नांव मंजूर जात प्रवर्ग पदोन्नतीने प्रस्तावित पदस्थापना शेरा 
क्र महसूली 
संवर्ग 
ca २ ३ शिक क ५ द 
२१ | भगवान राधाकिसन नागपूर इमाव सहायक वनसंरक्षक (मुल्यांकन-१), | रिक्त 
ढाकरे नागपूर मुल्यांकन विभाग, नागपूर । पदावर 
२२ | माधव बाबुराव पोकळे औरंगाबाद खुला सहायक वनसंरक्षक (मुल्यांकन-१), | रिक्‍त 
मुल्यांकन विभाग, औरंगाबाद पदावर 
२३ | मनोजकुमार नाशिक इमाव सहायक वनसंरक्षक, (प्रादेशिक व Rad 
कैनयालाल रघुवंशी वन्यजीव), मेवासी वन विभाग, मेवासी | पदावर 
२४ | सुनिल लक्ष्मणराव कोकण-२ खुला सहायक वनसंरक्षक, मांडवी, ठाणे । रिक्‍त 
नाईक वन विभाग पदावर 
२५ | जयश्री वामन जाधव पुणे खुला सहायक वनसंरक्षक-१, सामाजिक । रिक्‍त 
वनीकरण, पुणे पदावर 
२६ | संजय देवराज साळुंखे नाशिक । अनु. जमाती | सहायक वनसंरक्षक (रोहयो), Roa 
नंदुरबार वन विभाग स्थित धडगाव । पदावर 
२. उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीने रिक्‍त झालेल्या पदांवर अन्य अधिकाऱ्यांच्या नियुक्‍तीबाबतचे आदेशा 
स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
३. वर नमूद अधिकाऱ्यांना खालील अटींच्या अधीन राहून तदर्थ/ तात्पुरत्या स्वरुपातील पदोन्नती देण्यात 
येत आहे :- 


i) 


i) 


मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४/०८/२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. 
२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग / १६ - ब यांनी 
दि.०७/०५/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सुचनांनूसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात 
सेवाजेष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात येत आहे. 
वरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नती ही सहायक वनसंरक्षक, गट-अ (कनिष्ठ श्रेणी) संवर्गाच्या अंतिम 
जेष्ठतेच्या व त्यामध्ये होणाऱ्या बदलांच्या अधीन राहील व या पदोन्नतीमुळे वरील अधिकाऱ्यांना सदर 
पदोन्नतीच्या दिनांकापासून जेष्ठतेचा हक्क मागता येणार नाही. 
ii) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी निवडसूचीतील 
अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाजेष्ठतेचा कोणताही हक्‍क मिळणार नाही. 
iv) महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन), नियमावली २०२१ मधील नियम २ (ड) मधील तरतुदीनुसार, 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती होणाऱ्या सदर अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित झाल्याच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या विहित मुदतीमध्ये रुजू होणे आवश्यक राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-२०२०/प्र.क्र.--१०६/ फ-८ 


४ शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३१०/का-१२, दि.१५/१२/२०१७ 
मधील तरतुदीनुसार विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीच्या दिनांकाला निलंबित आहेत किंवा 
त्यांचेविरुद्ध शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीच्या अनुषंगाने दोषारोप बजावून शिस्तभंग विषयक कार्यवाही 
चाळू झालेली आहे किंवा या अधिकाऱ्यांविरूद्ध फौजदारी आरोपाचे न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित 
आहेत अशा अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या प्रकरणात विभागीय पदोन्नती समितीने त्यांची गोपनीय 
अभिलेखाच्या व इतर सेवाप्रवेश नियमाच्या तरतुदींच्या अनुषंगाने पात्रता तपासळी असून या 
अधिकाऱ्यासंदर्भात विभागीय पदोन्नती समितीने केलेले मुल्यमापन आणि दिलेली प्रतवारी स्वतंत्र 
पाकीटात मोहरबंद करून ठेवण्यात आली आहे.याबाबत प्रस्तुत शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

vi) सदर अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली तात्पुरती पदोन्नती कोणतीही पुर्व सूचना वा नोटिस न देता रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 

vi) सदर पदोन्नती महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई / नागपूर / औरंगाबाद तसेच मा.उच्च 
न्यायालय/ मा.सर्वोच्च न्यायालय इत्यादी ठिकाणी सहायक वनसंरक्षक या संवर्गातून अथवा विभागीय 
वन अधिकारी संवर्गातून जेष्ठतेबाबत काही दावे / याचिका दाखल केले असल्यास, सदर प्रलंबित 
याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील. 


४. सदरपदोन्नत अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदोन्नतीचे / नियुक्तीचे आदेशा प्राप्त झाल्यापासून 
तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे कार्यमुक्त केल्यानंतर विहित मुदतीत ते 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत, तर त्यांना सदर पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहित धरुन शासन 
निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.३०/०४/१९९१ व दि.१२/०९/२०१६ मधील नमूद तरतुदीनुसार 
शासनस्तरावरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. तसेच पदोन्नती नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आश्वासित प्रगती 
योजनेअंतर्गत सहायक वनसंरक्षक पदाचा १२/२४ वर्षाचा लाभ दिला असल्यास तो तात्काळ थांबविण्यात यावा व 
त्यांना सहायक वनसंरक्षक संवर्गात प्रत्यक्ष पदोन्नतीनंतर सदरचा लाभ देण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी. 


ष्‌. पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्याने सहायक वनसंरक्षक या पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्यावर वेतन निश्चितीचा 
विकल्प तात्काळ द्यावा. असा विकल्प न दिल्यास, त्यांची वेतन निश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियमावली 
१९८१ मधीळ नियम क्र.११ (१) (ए) नुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेऊन करण्यात यावी. 


६. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. सदर नियुक्‍ती / पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यास नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना 
नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केळे आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी 
कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी शासनास ashok.lakkas@nic.in या 
ई-मेल संकेतस्थळावर त्वरीत कळवावे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-२०२०/प्र.क्र.--१०६/ फ-८ 


७. सदर शासन A, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०८०९१३१६१६५४१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


ASHOK KASHINATH कण याण 


FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, 


LAKKAS scat cn 
(अ. का. लक्कस) 
कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 
प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, म.रा., पुणे. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर. 


५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), पुणे 
६. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन - दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
सर्व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक /सर्व मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक / वन्यजीव) 
सर्व वनसंरक्षक (प्रादेशिक)/ सामाजिक वनीकरण 
. सर्व वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण 
१०. सर्व उपवनसंरक्षक 
११. सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.-१२), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर 
१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१४. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
१५. मा.राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव. 
१६. प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक. 
१७. संबंधित अधिकारी / प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), म.रा.नागपूर यांचे मार्फत. 
१८. निवड नस्ती (फ-८ कार्यासन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


